केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) अंतर्गत बँक 
खाती उघडण्याकरीता एचडीएफसी बँकेस 
मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८४/कोषा प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ :- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५१/२०/कोषा प्रज्ञा-५, दि.१३.०३.२०२० 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५१/२०/कोषा प्रशञा-५, दि.०३.०३.२०२१ 
३. भारत सरकार यांच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020, 
दि. २३.०३.२०२१. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.८४/कोषा प्रशञा-५,दि.१५.०९.२०२१ 


प्रस्तावना . 


केंद्र शासनाच्या दि.२३ मार्च, २०२१ च्या धोरणानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 


अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेत खाती उघडण्यास मान्यता देण्यात 


आलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुरुप राज्य शासनाच्या बँकांबाबतच्या धोरणात बदल करुन 


संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या दि. १९ जानेवारी २०२१ च्या 


परिपत्रकाद्वारे Domestic Systemically Important Bank (D-SIBs) म्हणून घोषित केलेल्या 


“आयसीआयसीआय” या बँकेस PFMS अंतर्गत “सिंगल नोडल बॅक Ue’ (SNA) उघडण्यास 


मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने Domestic Systemically Important Bank 


म्हणून घोषित केलेल्या “एचडीएफसी” (HDFC) या बँकेस देखील 'सिंगळ नोडल बँक खाते! 


उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१५ सप्टेंबर, २०२१ मधील -- 


(9) परिच्छेद १(ब) मध्ये नमूद बँकांच्या नावांमध्ये “एचडीएफसी” बँकेचा समावेश करण्यात 
येत आहे. 


(२) परिच्छेद २ (अ) मध्ये नमूद बँकांच्या नावांमध्ये “एचडीएफसी” बँकेचा SATs करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८४/कोषा प्रशा-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र 2TATeIwww.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२११००७१६३४३८५१०५ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


INDRAJEET 
SAMBHASJI GORE याळ” 
(इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उपसचिव 


१.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२.सर्व मा.विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य, 
३.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
४.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
५.मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
५.सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
७.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या अधिन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
८.प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
९.प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
१०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३.आयुक्त, आयकर (TDS) चर्नी रोड, मुंबई ४००००२ 
१४.आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर ४४४००१ 
१५.प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील शाखा) मुंबई 
१६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१७.सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१८.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१९.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
२०. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२१.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
२२.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
२३.सर्व जिल्हाधिकारी 
२४.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२५.संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८४/कोषा प्रशा-५ 


२७.सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे / नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
२८.संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

२९.सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 
३०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३१.निवड नस्ती कोषा प्रशा.५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


